सन 2023-28 या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा स्त्री 
रुग्णालय, भंडारा (१०० खाटा) कार्यान्वित 
करण्यासाठी आवश्‍यक वैद्यकीय उपकरणे, 
साधन सामुग्री व फर्निचर खरेदी करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष ४२१० ११०१ अंतर्गत ५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाली निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र. १६८ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर) ,मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष- 
३/जि.स््री.रु.भंडारा/यंत्रसामुग्री/मागणी/७८४७/२३ दि.०६.०७.२०२३. 

2) सहसंचालक ,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) ,मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष- 
३/जि.स््री.रु.भंडारा/यंत्रसामुग्री/मागणी/९३४८/२३ दि.११.०८.२०२३. 

३) सहसंचालक ,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) ,मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष- 
३/टे-३/सन २०२३-२४ जि.स््री.रु.भंडारा/निधी वितरण/१०७८७/२३ दि.२६.०९.२०२३. 

४ शासन निर्णय, सा.आ.वि. क्र. प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-८,दि.०१.०९.२०२३. 

५ आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक २१.०६.२०२३ व दि.१२.०९.२०२३ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा स्त्री रुग्णालय,भंडारा (१०० खाटा) 


कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर अशा एकुण १३३ 


बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११०१ अंतर्गत ५२-यंत्रसामुग्नरी व साधनसामुग्री या 


उद्दिष्टाखाली रुपये २८,१४,०७,४४०/- इतक्या रकमेस संदर्भ क्र.०४ येथील दिनांक ०१.०९.२०२३ 
रोजीच्या रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. याअनुषंगाने, उक्त 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध झाळेला रु. ९,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये नऊ 


कोटी had) एवढा निधी जिल्हा aed चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,भंडारा यांना वितरीत करुन 


योजनेवर खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी संदर्भीय पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा स्त्री रुग्णालय, भंडारा (१०० खाटा) 
कार्यान्वित करण्यासाठी आवऱ्यक वैद्यकीय उपकरणे, साधन सामुग्री व फर्निचर इ. बाबींची खरेदी 
करण्यासाठी लेखाशिर्ष ४२१० ११०१ अंतर्गत ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाली 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध झालेला रुपये ९,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी फक्त) 
इतका निधी जिल्हा शल्य चिकित्सक, भंडारा यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करुन 
योजनेवर खर्च करण्यास खालील अटी इातींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, भंडारा यांनी जिल्हा स्त्री 
रुग्णालय, भंडारा करीता आवश्‍यक यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी दि.०१.०९.२०२३ 
च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील नमुद अटी तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन खरेदी प्रक्रिया राबवावी. 


3. संदर्भीय fF.09.08.2023 च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट- अ मधील सर्व औषधे, यंत्रसामुग्री तसेच CSSD, Modular Operation Theatre, Modular 
Labour Room, Motorised I.C.U Bed व Labour Ward या सारख्या बाबींमध्ये केंद्र सरकारने प्रसिद्ध 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव करुन त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया करावी. 


४. सदर खरेदी प्रक्रिया ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पुर्ण होईल आणि वितरीत करण्यात आलेला 
निधी पूर्णत: खर्च होईल, याची संपुर्ण जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, 
भंडारा यांची राहिल. 


५. सदर खरेदी नियमानुसार व आवश्‍यकतेप्रमाणे आहे, हे सुनिश्चित करण्याची व संनियंत्रण 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई , सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 
(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई व जिल्हा शल्यचिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, भंडारा यांची राहील. 


६. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सदर प्रस्तावामधीळ करावयाच्या खरेदीबाबत आवश्‍यक तेथे सक्षम प्राधिकारी यांची 
प्रशासकीय/तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 


. या योजनेवरील खर्च, “मागणी क्र.आर-१, 09, नागरी आरोग्य सेवा -विषम चिकीत्सा, 
११०, रुग्णालये व दवाखाने, (०१) रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०४) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (कार्यक्रम) (४२१० ११०१), ५२- यंत्रसामग्री व साधनसामग्री” या लेखा 
शीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-८ 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ- 
३ दिनांक १६.०३.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००४१७३०३७५०१७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


IN, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bi 


57685ea 1 ce3af533f64bce, postalCode=400032, 


H A R | DAS WA D F -9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE 
8461D4C34AE1E3F643C1 1B54523936, 
CI IDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.11.03 17:07:51 +05'30 


(चंद्रकांत वडे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


q 
a 
उ 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर 
वित्त विभाग(अर्थ-९/व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
92) उपसंचालक,आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ ,नागपूर. 
) 
) 


A 


AN 


ee 


o~ 
ae 


£99) 


S 


ee ee 


vo 


93) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, भंडारा . 
१४ निवडनस्ती (आरोग्य-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


